पुस्तक खिडकी । अंक ३६ - २ एप्रिल २०२२ 


पुस्तक खिडकी 


बहुसंख्य मुलांना आणि काही मोठ्यांनाही पाळीव प्राण्यांची खूप हौस वाटते. आपल्याकडे पाळीव 
कुत्रा, नाहीतर मांजर, किमान मासे तरी असावेत असे अनेकांना वाटते. परंतु प्राणी पाळण्याची 
हौस असळी तरी त्यांना सांभाळणे सोपे नसते. प्राणी पाळणे हे खूप वेळ आणि भ्रम घेणारे काम 
आहे. प्राणी तुमच्यावर खूप प्रेम करतात, तुमच्या घरातले सदस्य होऊन जातात. एकदा प्राण्यांना 
आपल्या घरात आणले, त्यांची जबाबदारी घेतळी की मग "वेळ नाही" म्हणून त्यांना सोडून देणे 
ही करताच आहे! आजच्या अंकातून आपल्या श्वान-मित्रांच्या काही गोष्टी पाहू या. 


सध्या लोकसत्ता चतुरंग मध्ये "सोयरे सहचर" नावाचे पाळीव 
प्राण्यांवरचे सदर सुरु आहे, ते अगदी अवश्य वाचा! 


>| एऐकूया 
दिमका आणि आनतोन 


(देनिसच्या गोष्टी) 
कुत्रे एकमेकांशी बोलताना कधी पहिले की 
आहे का? ते एकमेकांशी भांडतात, गुरु आणि पिचूचा 
बोलतात, खेळायला बोलावतात, एवढेच १९, भटकंतीचा टिवस .2% 
नाही तर एकमेकांच्या खोड्या सुद्धा ह भटकताचा [दवस Ys 
काढतात. दोन श्वान-मित्रांची गंमतशीर (५00?!) 
गोष्ट ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. १९% गुरु आणि पिचू हे अगदी खास मित्र 
आहेत. पण त्यांच्याकडे खेळायला 
१००, जागाच नाहीये. हे दोघे कोण आहेत, ते 
& त्यांच्या शहरात खेळायला नवनवीन 
जागा कशा शीधतात, ते बघूया. गोष्ट 
१९% वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा 
= | करुया  : 
शेपटी हळवणारा कुत्रा मोठ्यांसाठी 
(arvindguptatoys) कु द्र रि ४ 6 bs मोञ्यासाठी 
& 
कागदाचे, औरिगामीचे कुत्रे तुम्ही ने + कुत्री आणि मी 
अनेकदा केले असतील. पण करोना काळात अनेकांनी कुत्री पाळली, 
तुमच्याकडे बघून si आणि घरात बसण्याची आपली गरज 
कुत्रा केला आहे कधी? चल मग संपल्यावर त्या कुत्र्यांना रस्त्यावर मोडन 
करु या! कृती पाहण्यासाठी दिले. कुत्र्यांची हौस वाटणे, आणि 
चित्रावर क्लिक करा. त्यांच्याबद्दल खरेखुरे प्रेम वाटणे हे अगदी 


वेगळे आहे. यावरचा एक प्रांजळ लेख 
वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


जिज्ञासा किड्स, पुण 
wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/JidnyasakKids 


